राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत 
श्रेयस  ऑओऑटोलूम को-ऑप सोसायटी 
लि.,उस्मानाबाद ता.जि. उस्मानाबाद या यंत्रमाग 
सहकारी संस्थेस दुस-या (अंतिम) हप्त्यापोटी 
शासकीय भागभांडवळ व कर्ज वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग- २००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ मार्च, २०२१. 


वाचा :- १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- यंत्रमाग- 
१३९८/प्र.क्र.१५८/ टेक्स- २, दिनांक २४ फेब्रुवारी, १९९९. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- यंत्रमाग- 
१३०६/प्र.क्र.१४१/टेक्स-२, दिनांक २२ जानेवारी, २००९. 
3) संचालक (TAM), TANT संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक:- कार्या- 
४/ रासविनि/३९५९/२००९, दिनांक ०९ जुले, २००९. 
४ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांचे पत्र क्रमांक:- एनसीडीसी ५-१९/२०१३- 
एचएलएम (पीएल)/३६९/एसए ३०२८२, दिनांक १ एप्रिळ, २०१४. 
५) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र.यंत्रमाग-१०२०३/प्र.क्र.२/ 
टेक्स-२, दिनांक ०८ एप्रिळ, २००३. 
६) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र.यंत्रमाग-२०१७/प्र.क्र.१६/ 
टेक्स-२, दिनांक ०८ मार्च, २०१७. 
७ सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.यंत्रमाग-२०१७/प्र.क्र.१६/ टेक्स- 
२, दिनांक २६ एप्रिळ, २०१८. 
८) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.यंत्रमाग- 
२००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२, दिनांक ३१ मार्च, २०१८. 
९) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.यंत्रमाग- 
२००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२, दिनांक १७ सप्टेंवर, २०१९ 
१०) आयुक्त (TAT), TAIT आयुक्तालय, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक :- 
कार्या-४/यंत्रमाग/ब-५१/१६०७/२०२०, दिनांक १९ मार्च, २०२०. 
११) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक १६ एप्रिळ, २०२०. 
१२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दिनांक ०४ मे, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

यंत्रमाग सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी अर्थसहाय्य करण्याच्या दृष्टीकोनातून राष्ट्रीय 
सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत श्रेयस ऑटोळलूम को-ऑप सोसायटी लि.,उस्मानाबाद ता.जि. 
उस्मानाबाद या संस्थेच्या गारमेंट ARENT प्रकल्पासाठी रुपये ६१०.०० लाख (रुपये सहाशे दहा 
लाख रुपये फक्त) इतक्या खर्चाच्या प्रकल्पास राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी feet यांनी त्यांच्या 
वाचा क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये पुढील आकृतीबंधानुसार अर्थसहाय्य करण्यास मंजूरी दिलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग- २००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२ 


१) सभासद वर्गणी १०% रु. ६१.०० लाख 
२) शासकीय भागभांडवल ४०% रु. २४४.०० लाख 
३) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडून कर्ज ५०% रु. ३०५.०० लाख 

एकूण १००% रु. ६१०.०० लाख 


राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमच्या वरील मान्यतेनुसार सदर संस्थेच्या गारमेंट मॅन्युफेक्चरींग 
प्रकल्पासाठी वाचा क्र. ८ येथील शासन निर्णयान्वये प्रथम हप्त्यापोटी शासकीय भागभांडवल रु.१२२.०० 
लाख (रुपये एक कोटी बावीस लाख फक्त) व रासविनी कर्जापोटी रु.७६.२५ लाख (रुपये शहात्तर लाख 
पंचवीस हजार फक्त) असे एकूण रुपये १९८.२५ लाख (रुपये एक कोटी अठ्ठयाण्णव लाख पंचवीस 
हजार फक्त) इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आलेली आहे. 


सदर संस्थेने वाचा क्र. ८ येथील शासन निर्णयान्वये पहिल्या हप्त्यापोटी वितरित केलेल्या 
रु. १९८.२५ लाख इतक्या अर्थसहाय्याच्या ७२.६३ % रक्कमेचा विनियोग केला आहे. 


राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमने दिलेल्या मान्यतेनुसार आता सदर संस्थेस प्रकल्प 
उभारणीकरीता दुस-या (अंतिम) हप्त्यापोटी शासकीय भागभांडवल व कर्ज वितरित करण्यास मंजुरी 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


श्रेयस ऑटोळूम को-ऑप सोसायटी लि.,उस्मानाबाद ता.जि. उस्मानाबाद या संस्थेच्या 
प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमने मंजूरी दिल्यानुसार दुस-या (अंतिम) 
हप्त्यापोटी शासकीय भागभांडवल रु. १२२.०० लाख (रुपये एक कोटी बावीस लाख फक्त) व रासविनी 
कर्जापोटी रु. २२८.७५ लाख (रुपये दोन कोटी अठ्ठावीस लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) असे एकूण 
रु.३५०.७५ लाख (रु.तीन कोटी पन्नास लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतकी रक्‍कम खालील अटींच्या 
अधीन राहुन मंजूर करण्यास या आदेशाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. याद्वारे वितरीत करण्यात येणा-या रक्कमेचा योग्य विनियोग केल्यासंबंधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र संस्थेने, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालयामार्फत तीन महिन्याच्या आत शासनास सादर करावे, किंबहुना 
ही जबाबदारी संबंधित प्रादेशिक उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद यांची राहील. 


३. सदर संस्थेने वस्रोद्योग आयुक्‍तालयास प्रस्ताव सादर करतांना सादर केलेला संस्थेचा वार्षिक 
लेखापरीक्षण अहवाल व त्यानंतर सध्याचे आर्थिक वर्ष समाप्त होण्याचा कालावधी या दरम्यानच्या 
कालावधीचे वार्षिक लेखापरिक्षण अहवाल प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर 
यांची राहील. त्याप्रमाणे आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांनी पुर्तता करुन घेवून अहवालासह वस्तुस्थिती 
शासनास सादर करावी. 


४. प्रकल्प किंमतीमध्ये कालांतराने वाढ झाली तर वाढीव किंमतीची रक्‍कम संस्थेने स्वबळावर 
उभी करणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे संस्थेने प्रकल्प ठरलेल्या वेळी पूर्ण करण्यासाठी प्रादेशिक 
उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद यांनी सातत्याने पाठपुरावा करावा. निधीचा दुरुपयोग होणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. दर तिमाहीस कामाचा आढावा घेण्याची जबाबदारी प्रादेशिक उपआयुक्त 
(वस्त्रोद्योग), औरंगाबाद यांची राहील. 


संस्थेचा प्रस्ताव दाखल करतेवेळी असळेली प्रकल्प किंमत व सध्याच्या किंमतीमध्ये झाळेळी 
वाढ यातील वाढीव किंमतीची रक्‍कम संस्थेने स्वबळावर उभी करणे आवश्‍यक आहे. प्रकल्प प्रस्तावात 
नमुद केल्याप्रमाणे बांधकाम /मशिनरीचे काम पुर्ण करुन घेण्याची दक्षता आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर 
यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग- २००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२ 


५. सदर संस्थेस यापूर्वी शासनाकडून वितरित करण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजापोटी देय/ 
अनुज्ञेय असलेली रक्कम संस्थेने भरणा केल्यानंतरच या आदेशान्वये वितरित करण्यात आलेल्या 
निधीची उचल संस्थेस करता येईल. सदर बाबीची पूर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्त (वस्त्रोद्योग), 
नागपूर यांची राहील. 


६. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी feel यांनी त्यांच्या वाचा क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये 
मंजुरी दिलेल्या आकृतीबंधापेक्षा संस्थेने अधिकचा केलेला खर्च Designated Account मध्ये जमा 
केल्यानंतरच या आदेझान्वये वितरित करण्यात आलेल्या निधीची उचल संस्थेस करता येईल. सदर 
बाबीची पूर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांची राहील. 


७. सदर प्रकल्प एक वर्षात किंवा त्याआधी उत्पादनाखाळी आणावा व तदनंतर त्वरीत 
भागभांडवलाची व कर्जाची रक्‍कम परत करावी. सदर कार्यवाही एक वर्षाचया आत सुरु करावी. 


८.  उत्पादनाखाली संस्था आल्यानंतर सहा महिन्यात भागभांडवल, कर्जाचा हप्ता परत करण्यास 
सुरुवात केली नाही तर संस्थेची मालमत्ता पुढील सहा महिन्यात जप्त करुन शासनाचे भाग भांडवल व 
कर्ज वसुल करण्याची संपुर्ण जबाबदारी आयुक्त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांची राहील. 


९. वाचा क्रमांक १,२,८ व ९ येथील शासन निर्णयातील अटी व शर्ती तसेच नव्याने लागू करण्यात 
आलेल्या /येणा-या सुधारीत अटी व शर्ती संस्थेवर बंधनकारक राहतील. त्याचप्रमाणे खालील अटी व 
शर्तीन्वये आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता ३ महिन्यांत करुन घेण्याची कार्यवाही आयुक्त (वस्त्रोद्योग), 
नागपूर यांनी करावी. 


अ) संस्थेची चल अचल संपुर्ण मालमत्ता (Assets) शासनास तारण (Hypothecation) म्हणून 
ठेवण्यात यावी. 


ब) सदर संस्थेची नोंदणी ७/१२ Varna wet कार्ड तथा संबंधित कागदपत्रावर करुन 
घेऊन त्याचे मा. राज्यपाल यांचे नांवे गहाणखत करुन daft नोंद घेण्याची जबाबदारी 
प्रादेशिक उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद यांची राहील. 


संस्थेस देण्यात आलेल्या कर्ज व शासकीय भागभांडवल रक्कमेच्या Yo टक्के इतकी 
संस्थेच्या संचालकांची स्व-मालमत्ता शासनाकडे तारण ठेवणे आवश्‍यक आहे. जोपर्यंत असे 
तारण प्राप्त होत नाही तोपर्यंत या आदेज्ाव्दारे संस्थेस मंजूर केलेल्या रक्कमेची संस्थेस 
उचल करता येणार नाही किंवा त्या रक्कमेवर संबंधित संस्थेस अधिकर्ष (Overdraft) 
काढून रक्‍कम खर्च करता येणार नाही. याबाबत संस्थेवर व बॅंकेवर आयुक्त (वस्त्रोद्योग), 
नागपूर यांनी बंधन आणावे. 


क) 


wa 


ड) प्रस्तुत संस्थेच्या संचालक मंडळाची जेंव्हा जेव्हा निवडणूक होईल तेंव्हा तेंव्हा नवीन 
संचालक मंडळास ३ महिन्यांच्या आत संस्थेस मंजूर करण्यात आलेल्या कर्ज व शासकीय 
भागभांडवलाच्या रक्कमेच्या Qo टक्के स्व-मालमत्ता शासनाकडे तारण म्हणून ठेवावी 
लागेल तसेच नव्याने नियुक्‍त संचालक मंडळाने असे तारण दिल्यानंतर पुर्वीच्या संचालक 
मंडळास तारणमुक्‍त करता येईल, तसेच नव्याने नियुक्‍त संचालक मंडळाने वरीलप्रमाणे 
तारण दिल्यानंतरच नविन संचालक मंडळ अस्तित्वात येईल अशी सुधारणा संस्थेच्या Bye 
Laws मध्ये करण्याबाबत आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करावी. 


इ) आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर व प्रादेशिक उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग), औरंगाबाद यांनी राष्ट्रीय 
सहकारी विकास निगमने विहित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार योजना राबवावी. त्यासाठी 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग- २००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२ 


संस्थेच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष ठेवून त्याबाबतच्या प्रगतीचा विहित 
विवरणपत्रातील तिमाही प्रगती अहवाल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमला तसेच 
शासनास वेळोवेळी सादर करावा, त्याचा आढावा आयुक्त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांनी घ्यावा. 


प) सदर संस्थेस वाचा क्रमांक ५,६ व ७ येथील ae निर्णयास अनुसरुन बांधकाम व 
यंत्रसामुग्रीकरिता ई-टेंडरींग प्रक्रीयांचे अवलंबन करणे बंधनकारक राहील. तसेच विविध 
खरेदीच्या अनुषंगाने विहीत खरेदी पध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील व खरेदीची 
रक्कम पुरवठादाराच्या नांवे ECS व्दारे अदा करावी, याबाबतचे नियंत्रण आयुक्‍त 
(वस्त्रोद्योग), नागपूर यांनी ठेवावे. 


फ) आयुक्त (FAI) यांनी शासनास सादर केलेल्या अहवालातील अटींची पुर्तता आयुक्‍त 
(वस्त्रोद्योग), नागपूर यांनी करुन घ्यावी. 


१०. संस्थेस या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य मंजूर केल्यानंतर शासकीय भागभांडवल व कर्ज रुपाने 
मंजूर करण्यात आलेले अर्थसहाय्य व कर्जावरील व्याज खाली नमूद केल्याप्रमाणे शासनास परत करणे 
संस्थेवर बंधनकारक आहे:- 


अ) या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या भागभांडवलाची रक्‍कम प्रकल्प पूर्ण झाल्याच्या 
दिनांकापासून आठ समान हप्त्यात आठ वर्षात परत करणे आवश्यक आहे. ही रक्‍कम 
संबंधित संस्थेने मागणी शिर्ष क्रमांक ०४२५, सहकार, Loo इतर जमा रक्कमा, ०३ 
रा.स.वि.नि. कडील जमा (०४२५ ००३६) या लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावी. 


ब) या योजनेअंतर्गत मंजूर केल्या जाणा-या कर्जाची रक्‍कम प्रकल्प पूर्ण झाल्याच्या 
दिनांकापासून किंवा १ वर्षाचा Moratorium Period पूर्ण झाल्यानंतर यातील जे अगोदर 
घडेल तदनंतर आठ समान हप्त्यात, आठ वर्षात परत करणे बंधनकारक असेल. कर्जाची 
रक्‍कम मागणी शिर्ष क्रमांक ६८५१, ग्रामीण व लघुउद्योग कर्जे,१०९ संयुक्‍त ग्रामीण व 
लघुउद्योग सहकारी संस्था, हातमाग व यंत्रमाग सहकारी संस्थांना कर्जे (६८५१ ५१०९) या 
लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावी. 


क) या योजनेअंतर्गत मंजूर केल्या जाणा-या कर्जावरील व्याज कर्ज दिल्याचे दिनांकानंतर त्या 
आर्थिक वर्षाचे अखेरपर्यंत दिनांक ३१ मार्च पर्यंत देय असलेल्या व्याजाची राष्ट्रीय सहकारी 
विकास निगमने वेळोवेळी /प्रतिवर्षी मंजूर केलेल्या दरानुसार परिगणना करुन येणारी 
रक्‍कम दिनांक ३० सप्टेंबर पूर्वी भरणे संस्थेवर बंधनकारक आहे. सदर व्याजाची रक्‍कम 
प्रधान शीर्ष ००४९ व्याजाची जमा रक्‍कम ०४ राज्य /संघराज्य क्षेत्र शासनाच्या व्याजाच्या 
जमा रकमा, १९५ सहकारी संस्थांकडून व्याज, (०१) सहकारी संस्थांकडून व्याज (०१) (११) 
सहकारी औद्योगिक संस्था (००४९ १२२८) या लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावी. 


ड) वरीलप्रमाणे भागभांडवल, कर्ज व व्याजाची रक्‍कम विहित मुदतीत न भरल्यास संबंधित 
संस्थेवर वरील व्याजाच्या रक्कमेव्यतिरिक्‍त वार्षिक 2.4% दराने दंडनीय व्याजाची 
आकारणी करण्यात येईल. 


११. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 
मधील परि.५,७,८ व ९ याप्रकरणी लागु नाहीत व परि. १० बाबतची पुर्तता होते. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग- २००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२ 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 
मधील परि. ६ च्या अनुषंगाने नमुद करण्यात येते की, सदर संस्थेस प्रथम हप्त्यापोटी वितरित करण्यात 
आलेल्या शासकीय भागभांडवल रु. १२२.०० लाख व रा.स.वि.नि कर्ज रु. ७६.२५ लाख असे एकुण 
रु. १९८.२५ लाखापैकी संस्थेने रु. १४३.९९ लाख खर्च केलेला आहे. म्हणजेच संस्थेने ७२.६३ % खर्च 
केला आहे त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. येथे नमूद करण्यात येते की, रा.स.वि.नि. ने 
मंजुरी दिलेल्या दिनांक ०१.०४.२०१४ च्या आदेशानुसार संस्थेस इमारत बांधकाम याकरिता रु. ११८.३५ 
लाख अनुज्ञेय असल्याने तसेच सदर संस्थेस यंत्रसामुग्री खरेदी करणेकरिता एकमुस्त रु. ३०४.२१ लाख 
इतक्या रक्कमेची आव्यकता असल्या कारणाने संस्था यापूर्वी वितरित करण्यात आलेली रक्कम पूर्णत: 
खर्च करु शकलेली नाही. 


वरील परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ११ च्या अनुषंगाने परिशिष्टातील अ.क्र. १,२,३,४,५,६,७, व 
८ या प्रकरणी लागू नाहीत. यंत्रमाग सहकारी संस्थाना मंजूर करण्यात येणारे शासकीय भाग भांडवल 
व रा.स.वि.नि कर्ज हे परिशिष्टातील अ.क्र.९ येथील अनुक्रमे “३२-अंशदाने” व “५५ कर्जे व अग्निम” या 
बाबीखाली मंजूर करण्यात येते. GRBs अ.क्र.९ येथील तपासणी सुचीमधील याप्रकरणी लागु 
असलेल्या मुद्द्यांची पुर्तता होत असुन त्याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. | मुद्दा विभागाचे अभिप्राय 

१ योजनेस प्रशासकीय मान्यता . य. सदर योजने art निर्णय 
दिनांक २२.०१.२००९ अन्वये प्रशासकीय मान्यता 
आहे. 


२ निधी वितरण झासन निर्णयातील अटी व | होय. 
शर्तीची पूर्तता झाल्यानंतरच होणार आहे. 


३ यापूर्वी वितरीत केलेल्या ७५% निधीचे सदर संस्थेस प्रथम हप्त्यापोटी वितरित 
उपयोगिता प्रमाणपत्र. करण्यात आलेल्या शासकीय भागभांडवल 
रु. १२२.०० लाख व रा.स.वि.नि कर्ज रु. ७६.२५ 
लाख असे एकुण रु. १९८.२५ लाखापैकी संस्थेने 


रु. १४३.९९ लाख खर्च केलेला आहे. म्हणजेच 


संस्थेने ७२.६३% खर्च केला आहे. त्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. येथे 
नमुद करण्यात येते की, रा.स.वि.नि. ने मंजुरी 
दिलेल्या दिनांक ०१.०४.२०१४ च्या 


आदेशानुसार संस्थेस इमारत बांधकाम याकरिता 


रु.११८.३५ लाख अनुज्ञेय असल्याने तसेच सदर 
संस्थेस यंत्रसामुग्री खरेदी करणेकरिता एकमुस्त 
रु.३०४.२१ लाख इतक्या रक्कमेची आवश्‍यकता 
असल्याकारणाने संस्था यापूर्वी वितरित 
करण्यात आलेली रक्कम पूर्णत: खर्च करु 
शकलेली नाही. 


8 यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने | नाही. 
लेखापरीक्षक / महालेखापाल यांच्याकडून 
कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग- २००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२ 


ष्‌ निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा | होय. 
होणार आहे. 


६ वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या | याबाबतची पुर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी 
अशा वस्तुंची नोंद 06६9 Stock | आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांची राहील. 
रजिस्टरमध्ये घेण्यात आली असून त्याचा 
योग्य वापर झाला असून त्या पडून नाहीत, 


याचे प्रमाणपत्र. 

७ यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष | याबाबतची पुर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी 
वस्तू प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक | आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांची राहील. 
अदा केले जाणार आहे. 

८ आवश्‍यक त्या ठिकाणी आदिवासी/ | लागू नाही. 


सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य 
विभाग यांची निधी वितरणास सहमती आहे. 


९ प्रस्तुत य॒ Titel संक्षिप्त देयक | या योजनेखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक त्याच 
प्रलंबित नाही. लेखाशीर्षाखाली प्रलंबित नाही. 


१० । निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक | याबाबतची पुर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी 
खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार | आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांची राहील. 
आहे. 


१२. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जाची रक्‍कम आहरीत करुन संस्थेस वितरीत 
करण्याकरीता श्री. र. ग. बोडडू, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) सहकार, पणन व galery विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई- ३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व श्री. स.दि. खरात, उप सचिव 
(वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व galery विभाग, मंत्रालय मुंबई -३२ यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या भाग भांडवल व 
कर्जाची रक्कम अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून काढून श्रेयस ऑटोलूम को-ऑप. सोसायटी 
मर्या., उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद (SHREYAS AUTOLOOM CO-OP. SOCIETY 
MARYADIT, USMANABAD, DIST- USMANABAD) या संस्थेच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा 
आनंदनगर, उस्मानाबाद, ता. उस्मानाबाद जि. उस्मानाबाद येथील खाते क्रमांक ६०२५९९८३८६१, 
MICR CODE-8930980¢¢, IFSC CODE-MAHB000%4%, या खात्यावर RTGS व्दारे वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


१३. यावर होणारा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व चालू आर्थिक वर्षी (सन 
२०२०-२१) करीता उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यांत यावा. 


अ) भाग भांडवल रुपये १,२२,००,०००/- (रुपये एक कोटी बावीस लाख फक्त) 


मागणी क्रमांक व्ही - 3 


४८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यावरील भांडवली खर्च, 
(००) (१०९), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग सहकारी संस्था, 
(०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (०४) यंत्रमाग सहकारी संस्थांना भाग भांडवली अंशदान 
(एनसाडीसी) (४८५१ ०५४२) ३२,अंडशदाने. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग- २००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२ 


ब) रासविनी कर्ज रुपये २,२८,७५,०००/- (दोन कोटी अठ्ठावीस लाख पंच्याहत्तर 
हजार फक्त) 
मागणी क्रमांक व्ही -_ ५ 
६८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यासाठी कर्जे, 
(००) (१०९), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग सहकारी संस्था, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (राज्य योजनांतर्गत योजना) 
(००) (२०) यंत्रमाग सहकारी संस्थांना कर्जे ( रा.स.वि.म.), 
(६८५१ ०३५९) ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 


१४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ 
एप्रिल, २०२० व परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ०४ मे, २०२० अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकार तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०४/१४३१, 
दिनांक ०१ मार्च, २०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५६/२०२१/व्यय-२, दिनांक १७ 
मार्च, २०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३२५१७२९०३६३०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


De 


Gauri Rahul Mhaske : 


16200 
100110113562 


(गौरी रा. म्हस्के.) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
३. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. उप सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. (३ प्रती) 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली. 
७. विभागीय संचालक (पश्चिम), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ५ बी.जे.रोड,पुणे. 
८. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. आयुक्त (TAM), TANT आयुक्तालय, नागपूर. 
qo, प्रादेशिक उपआयुक्त (Tare), औरंगाबाद. 
११. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था जिल्हा- उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१३. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक विभाग), नविन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
१४. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१६. नियोजन विभाग (कार्या-१४३१), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१७. वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग- २००९/प्र.क्र.२३८/टेक्स-२ 


१८. अवर सचिव (१७-स) सहकार, पणन व Talat विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. कक्ष अधिकारी (१६-स/टेक्स-१ (9), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (२ प्रती) 

२१. चेअरमन, श्रेयस ऑटोलूम को-ऑप सोसायटी मर्या.,उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद. 

२२. निवड नस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


